राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 
वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेली ९ अस्थायी पदे 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- आस्थाप- २०२१/प्र.क्र.७४/२०-अ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ जुलै, २०२१ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- आस्थाप 

२०१७/८२/प्र.क्र.३१(भाग-२)/२०-अ,दि.०३.०५.२०२१. 

२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 

दि.१५.०२.२०२१. 

३) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.१५/का-१४२६, 
दिं, 28.¥.2029. 

४ राजभवन कार्यालयाचे पत्र क्र.आरबी/टीसी/प्र.क्र.३८७/२०515-11७9।08॥/१०५, 
दि.०९.०४.२०२१ 

५) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि-२०२१/प्र.क्र.३४/२०/आपुक, दि.२३.०६.२०२१ 


प्रस्तावना:- 

राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाच्या कामासाठी 
निर्मित ९ अस्थायी पदांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक ०३.०५.२०२१ अन्वये 
दिनांक ०१.०५.२०२१ ते दि.३१.०७.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

मंत्रिमंडळ निर्णय दिनांक २७.११.२०१४ नुसार, राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित 
महाराष्ट्र विकास मंडळाना देण्यात आलेली मुदत दि.३० एप्रिळ, २०२० रोजी संपुष्टात आली आहे. 
प्रशासकीय कारणास्तव त्यानंतर या पदांना वारंवार मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही पदे वैधानिक 
विकास मंडळाचे कामाशिवाय क्षेत्रिय विविध विकास कामांबाबत निधी उपलब्धतेबाबत केंद्र सरकारचे 
लक्ष वेधणे, विभागीय असमतोलाझी निगडीत प्रलंबित बाबी, आदिवासी विकास कक्षाशी संबंधित 
बाबी, तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांखाळलील अपील / पुनर्विळोकन अर्ज यांच्याशी संबंधित 
कामकाजासाठी मा.राज्यपाल यांना सहाय्यभूत ठरत असल्याचे राजभवन सचिवालयाने कळविले 
आहे. त्यामुळे यापुढील काळात वैधानिक विकास मंडळाचे काम, सेवाविषयक अपील अर्ज, आदिवासी 
कक्षाचे काम यासह सर्व जबाबदाऱ्या एकत्रित पार पाडण्यासाठी सदर अस्थायी पदे स्थायी करण्याचा 
प्रस्ताव मा.मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीसमोर विचारार्थ सादर 
करण्यात आला होता. राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाच्या 
कामासाठी निर्माण केलेली ९ पदे राजभवनाच्या आस्थापनेवर तज्ञीच अस्थायी स्वरुपात सुरु ठेवण्यात 
यावीत, असा निर्णय उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१४ जून, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये 
घेण्यात आला आहे. 

वित्त विभागाच्या दि.१५.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने अस्थायी पदांना 
दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे प्रशासकीय विभागास अधिकार आहेत. सदर अधिकार 
तसेच उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीतील निर्णय यानुसार राजभवन सचिवालयातील वैधानिक 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप- २०२१/प्र.क्र.9४/२०-अ 


विकास मंडळाच्या ९ अस्थायी पदांना दि.०१.०८.२०२१ ते दि.३१.०८.२०२१ पर्यंत या कालावधीसाठी 


मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळासाठी असलेल्या 
९ अस्थायी पदांना खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक १.८.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ 
पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | पदनाम व वेतनश्रेणी संख्या | पदनिर्मितीचा शासन | दि.३१.०८.२०२१ । लेखाशिर्ष 
निर्णय व दिनांक पर्यंत पदे चालू 
ठेवण्याचा निर्णय 
Ea 2 3 ae ai षु & 
राज्यपालांचे सचिव कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील वैधानिक विकास मंडळाची अस्थायी पदे 
| राज्यपालांचे उप सचिव, | १ | शासन निर्णय सा.प्र.वि. | शासन निर्णय, | २०१२, राष्ट्रपती, 
भाप्रसे क्र. आरएजे-१०९४/ सामान्य प्रशासन | उपराष्ट्रपती, 
Level of Pay Matrix ३९१/प्र.क्र.२५/९४/ विभाग, क्रमांक:- | राज्यपाल, संघराज्य 
पदी २०-अ, दि.३१.०३.१९९४ | आस्थाप- क्षेत्राचे प्रशासक, 
२०१७/८२/प्र.क्र.३१ | (०३) राज्यपाल / 
(भाग - २)/२०-अ, | संघराज्य क्षेत्र प्रशासक 
दि. ०३.०५.२०२१ । (०९०) सचिवालय 
(००) (०१) सचिवालय 
(भारित) (अनिवार्य) 
(२०१२ ००१४) 
२. उप संचालक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(गट-ओ), क्र. आरएजे -१००९/ 
एस-२० ५६१००- ५७२/प्र.क्र.२७८/०९/ 
१७७५०० २०-अ, दि.२.१२.२००९ 
३. लघुलेखक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(उच्च श्रेणी) क्र.आरएजे-१०९४/३९१/ 
एस-१५ ४१८००- प्र.क्र.२५/९४/२०-अ, 
१३२३०० दि.३१.०३.१९९४ 
i सहायक लेखाधिकारी १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
(गट-ब), म.वि.ले.से. क्र.आरएजे-१०९४/९८० 
एस-१५ ४१८००- /प्र.क्र.७९/९४/२०-अ, 
१३२३०० दि.२४.१०.१९९४ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप- २०२१/प्र.क्र.9४/२०-अ 


4, सहाय्यक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०८ :  २५५००- क्र. आरएजे -१०९४/ 
८११०० ३९१/ प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 
६. लिपिक-टंकलेखक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०६ : १९९००- क्र. आरएजे -१०९४/ 
६३२०० ३९१/ प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 
श्‌ वाहन चालक १ । शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०६ : १९९००- क्र. आरएजे -१०९४/ 
६३२०० प्र.क्र.३२/९४/२०-अ, 
दि.२४.०१.१९९४ 
८. | शिपाई २ | शासन निर्णय सा.प्र.वि. वरील प्रमाणे वरील प्रमाणे 
एस-०१ : १५०००- क्र.आरएजे-१०९४/ 
४७६०० ३९१/प्र.क्र.२५/९४/२०- 
अ, दि.३१.०३.१९९४ 
एकूण पदांची संख्या ९ 
२. सदर पदांवर होणारा खर्च उपरोक्त परिशिष्टातील स्तंभ २ मध्ये नमूद पदासमोर स्तंभ ६ मध्ये दर्शविलेल्या 


लेखाशिर्षाखालील सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., 
दि.१५.०२.२०२१ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व क्र.पदनि २०२१/प्र.क्र.३४/२०/आपुक, 
दि.२३.०६.२०२१ च्या पत्रान्वये उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०५१५२०३१६७०७ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
५ ATI ५ H KARBHARI No ovement Oars u-GENEAL ADMINSTRA 


je=400032, st=Maharashtra, 
=! 'd7131539d3b3eb3ba523bb35 14dd3d3437a78ac0f73c6d 
729, 
serialNumber=06276206726 13cbef6t2c00d1e97183870a4a77839246128dc 
3०५4832947, cn=SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2021.07.05 15:22:05 +05'30' 


(सतीडा जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 
२. मा. राज्यपालांचे परिवार प्रबंधक, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई-४०० ०३५. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप- २०२१/प्र.क्र.9४/२०-अ 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
ष्‌. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (राज्यपालांचे सचिव कार्यालयामार्फत) 
६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
उपसचिव (कार्या-१४२६) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थसंकल्प-१४, वित्तीय सुधारणा, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032. 


. कार्यासन क्रमांक २५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१०. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


